दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार, 
ग्राम विकास विभागांच्या अधिपत्याखालील 
महाराष्ट्र विकास सेवा गट-अ व गट-ब 
संवर्गातील पदे शासन सेवेत दिव्यांगासाठी 
सुनिश्चित करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मविसे-१०२१/प्र.क्र.४५/२०२१/आस्था-३ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई- ४०० ००१. 
दिनांक: ११ ऑक्टोंबर,२०२१. 
वाचा:- समक्रमांक दि.११ जून, २०२१ रोजीचा शासन निर्णय. 


संदर्भीय दि.११ जून,२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र- अ मधील 
अ.क्र.१ येथील सहायक गट विकास अधिकारी, गट-ब संवर्गाच्या “दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे 
सुनिश्चिती” या रकान्यातील (0) येथे ॥॥- Mental illness ही बाब समाविष्ट करण्यात येत आहे. 
२. तसेच याच रकान्यातील (d) मधे नमूद MD involving (a) to (d) above ही बाब (e) 
म्हणून वाचावी. 

सदर शासन पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५///.॥8॥8॥950॥9.9०७९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११०१११३४२४३६४२० असा 
आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेझ्ञानुसार व नावाने, ती ह कलात 
आ ‘ou=Public rtment, 
Pawar Sa NJ AY siostn nan 
2.5.4.20=a00eeebdc51e1 ffb7d6747ffbcbbba333c 
7 a001d95359cbb1 a2217118b054a9e, 
R वे] aram टा. 11 त 
cn=Pawar Sanjay Rajaram 
Date: 2021.11.18 16:49:26 +05'30' 
(संजय पवार) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४. मा.मंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव, 

५. मा.राज्यमंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव, 

६. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
७. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

८. अपर मुख्य सचिव (ग्रा.वि. व पं.रा.) बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, मुंबई, 
९. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१०.आयुक्‍्त (दिव्यांग कल्याण), ३ चर्च रोड, पुणे, 

११.निवडनस्ती (आस्था-३/३अ) 


